PANA 


Reg. No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 
Published on 31st December 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर २४ - ३० , २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रूपये ११. ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

__ लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २०८ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिकागों - नपाप्र- कावि- ८६१ - २०१५ . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत अर्जुनी 
येथे दिनांक ४- १२ - २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांचे नामनिर्देश करण्यात आलेले आहेत . 


नगरपंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 

( २ ) 
हेमंत पंढरीनाथ भांडारकर 
सर्वेश बल्लभदास भुतडा 


अर्जुनी 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . २०९ . 

आदेश 
क्रमांक जिकागों - नपाप्र - कावि- ८६२- २०१५ . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत सडक 
अर्जनी येथे दिनांक ४ -१२- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांचे नामनिर्देश करण्यात आलेले आहेत . 


नगरपंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचेनाव 


( २ ) 


सडक - अर्जुनी 


मोहनकुमार पूरणचंद शर्मा 
दिलीप शंकरराव गभणे 


ना -एक - अ- १ ( १७३६ ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , डिसेंबर २४-३० , २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१० . 

आदेश 
क्रमांक जिकागों - नपाप्र - कावि - ८६३- २०१५ . 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत गोरेगांव 
येथे दिनांक ४- १२- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांचे नामनिर्देश करण्यात आलेले आहेत . 


नगरपंचायतीचे नाव 

( १ ) 
गोरेगांव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 

( २ ) 
पटले सुरेंद्र दिनदयाल 
येरोला मलेशाम अजैया 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २११. 

आदेश 
क्रमांक जिकागों- नपाप्र - कावि - ८६४- २०१५. 

महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पध्दत ) नियम , २०१० अन्वये जिल्हाधिकारी यांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ . विजय सूर्यवंशी , जिल्हाधिकारी , गोंदिया या आदेशाद्वारे असे जाहीर करतो की , नगरपंचायत देवरी येथे 
दिनांक ४ - १२- २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या विशेष सभेत खालीलप्रमाणे नामनिर्देशित सदस्यांचे नामनिर्देश करण्यात आलेले आहेत . 


नगरपंचायतीचे नाव 


नामनिर्देशित सदस्यांचे नाव 

( २ ) 
महेशकुमार स्वरूपचंद जैन 
अनिल प्यारेलाल अग्रवाल 


देवरी 


गोंदिया : 
दिनांक १८ डिसेंबर २०१५ . 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, 

गोंदिया . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिकागों- नपाप्र- कावि -८४४- २०१५. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ अन्वये नगर पंचायत अर्जुनी मध्ये दिनांक १- ११ - २०१५ रोजी झालेल्या निवडणुकीमध्ये 
निवडून आलेल्या सदस्यांची दिनांक ३-१२-२०१५ पर्यंत त्यांचे पक्ष व आघाडी याबाबतचा विहित नमुन्यात सादर केलेल्या माहितीनुसार दिनांक ३- १२-२०१५ 
रोजी नगर पंचायत मध्ये पक्ष/ आघाडीचा माहिती गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ . क्र . 
( १ ) 


पक्षाचे नाव 

( २ ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
अपक्ष 


सदस्यांची संख्या स्थापन केलेल्या आघाडीचे नाव 

( ४ ) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस आघाडी 


(३ ) 


भारतीय जनता पार्टी 
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 
शिवसेना 


अर्जुनी - मोरगांव नगर पंचायत विकास 
आघाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४ -३०, २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१३ . 


आदेश 


क्रमांक जिकागों - नप्राप- कावि-८४५ - २०१५ . 


महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ अन्वये नगर पंचायत सडक - अर्जुनी मध्ये दिनांक १ -११ - २०१५ रोजी झालेल्या 
निवडणुकीमध्येनिवडून आलेल्या सदस्यांनी दिनांक ३- १२ -२०१५ पर्यंत त्यांचे पक्ष व आघाडी याबाबतचा विहित नमुन्यात सादर केलेल्या माहितीनुसार 
दिनांक ३ -१२- २०१५ रोजी नगर पंचायत मध्ये पक्ष/ आघाडीचा माहिती गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे . 


पक्षाचे नाव 


अ . क्र . 
( १ ) 


सदस्यांची संख्या स्थापन केलेल्या आघाडीचे नाव 

( ४ ) 


(२ ) 


(३ ) 


ew 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
बाहुबली प्रगती पॅनल पक्ष 


oc 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
बाहुबली प्रगती पॅनल सडक - अर्जुनी 
सडक - अर्जुनी राष्ट्रवादी नगर पंचायत 
विकास आघाडी 


xeeo 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 


. 


c 


भारतीय जनता पार्टी 
अपक्ष 


सडक- अर्जुनी नगर पंचायत विकास 
आघाडी 


e 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१४ . 

आदेश 
क्रमांक जिकागों-नप्राप- कावि -८४६-२०१५. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ अन्वये नगर पंचायत , देवरी मध्ये दिनांक १- ११ - २०१५ रोजी झालेल्या निवडणुकीमध्ये 
निवडून आलेल्या सदस्यांनी दिनांक ३- १२- २०१५ पर्यंत त्यांचेपक्ष व आघाडी याबाबतचा विहित नमुन्यात सादर केलेल्या माहितीनुसार दिनांक ३-१२- २०१५ रोजी नगर 
पंचायत मध्ये पक्ष/ आघाडीचा माहिती गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ . क्र . 
( १) 


पक्षाचेनाव 

(२ ) 


सदस्यांची संख्या स्थापन केलेल्या आघाडीचे नाव 

( ३ ) 


राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 


देवरी राष्ट्रवादी नगर पंचायत विकास 
आघाडी 


देवरी नगर पंचायत विकास आघाडी 


भारतीय जनता पार्टी 
अपक्ष 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१५. 

आदेश 
क्रमांक जिकागों- नप्राप - कावि - ८४७- २०१५. 

महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम , १९८७ अन्वये नगर पंचायत , गोरेगांव मध्ये दिनांक १ - ११- २०१५ रोजी झालेल्या 
निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांनी दिनांक ३-१२- २०१५ पर्यंत त्यांचे पक्ष व आघाडी याबाबतचा विहित नमुन्यात सादर केलेल्या माहितीनुसार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २४- ३०, २०१५/ पौष ३-९ , शके १९३७ 


दिनांक ३- १२- २०१५ रोजी नगर पंचायत मध्ये पक्ष/ आघाडीचा माहिती गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ . क्र . 
(१) 


पक्षाचे नाव 

(२ ) 


सदस्यांची संख्या स्थापन केलेल्या आघाडीचे नाव 
(३ ) 

( ४ ) 


wo 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
नगर विकास आघाडी पक्ष ( अपक्ष ) 
भारतीय जनता पार्टी 


C 


भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस 
नगर विकास आघाडी 
गोरेगांव नगर पंचायत विकास आघाडी 


७ 


गोंदिया : 
दिनांक १५ डिसेंबर , २०१५ . 


डॉ . विजय सुर्यवंशी , 
जिल्हाधिकारी , 

गोंदिया . 


भाग १ - अ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . २१६ . 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जिल्हा परिषद , यांजकडून 


क्रमांक साप्रवि-नियोजन - २०१४- १५-१२१४ -२०१५. 

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम , १९६१ चे कलम १४२( ४ ) व महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या ( वार्षिक 
प्रशासन अहवाल ) नियम , १९६४ मधील तरतुदीनुसार मी , महेंद्र कल्याणकर , मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद , चंद्रपूर याद्वारे जाहीर करतो 
की , चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचा सन २०१४ -१५ करीताचा वार्षिक प्रशासन अहवाल जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दिनांक १० डिसेंबर , २०१५ ठराव 
क्रमांक ११ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आला. 


चंद्रपूर : 
दिनांक १४ डिसेंबर , २०१५ . 


महेंद्र कल्याणकर , 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, चंद्रपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


